महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक-दुरुस्ती-०३१७/प्र.क्र.२२५/दोन/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक ०३ ऑगस्ट २०१७. 


विषय = ४०० पोलीस निवासस्थाने, मरोळ, अंधेरी (पूर्वी, मुंबई, येथील प्रकार “बी” 
च्या इमारती क्रमांक बी-१ ते बी-४ व बी-६ यांची संरचनात्मक दुरुस्ती 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


संदर्भ  :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
2) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
८(१२)/२४३४/२०१७, दिनांक १८.०३.२०१७. 


ज्ञापन :- 

पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई, यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन पत्राद्वारे ४०० पोलीस 
निवासस्थाने, मरोळ, अंघेरी (पूर्व, मुंबई, येथील प्रकार “बी” च्या इमारती क्रमांक बी-१ ते बी- 
४ व बी-६ यांची संरचनात्मक दुरुस्ती करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


२. उक्त कामासाठी उप-विभागीय अभियंता, अंधेरी (सार्वजनिक बांधकाम) उप-विभाग, 
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई, यांनी सन २०१७-१८ च्या दरसूचीनुसार तयार केलेले 
रु.४,६४,१८,७२९/- इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर केले आहेत. उक्त खर्चाचे अंदाज हे 
कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, यांनी साक्षांकित केले आहेत. 


3. Vad खर्चाचे अंदाज सार्वजनिक बांधकाम विभाग, Fares, यांनी तपासळे आहेत व 
प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे. 


४. त्या अनुसार, ४०० पोलीस निवासस्थाने, मरोळ, अंधेरी (पूर्व, मुंबई, येथील प्रकार 
“बी” च्या इमारती क्रमांक बी-१ ते बी-४ व बी-६ यांची संरचनात्मक दुरुस्ती करण्यासाठी 
रु.४,६४,१८,७२९/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, (१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास 
सुरुवात करु नये, (२) खर्चाचे अंदाज मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रदेश, मुंबई आणि 
पोलीस सह-आयुक्‍्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करावे, या अटींवर, याद्वारे, 
मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा बी-१, मुख्य ळेखाशीर्ष, २०५५, पोळीस (०२), शहर 
पोलीस, शहर पोलीस आस्थापना (दत्तमत) (२०५५ ००९७), २७, लहान बांधकामे, या 
SARNIA उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०३१७/प्र.क्र.२२५/दोन/पोल-७. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३५१/इमा-२, 
दिनांक ०३.०८.२०१७, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१७०८०३१८२८५९८७२९ असा आहे. हे 
ज्ञापन डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


by Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
W a p Nn | (0 p a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=66835707253ff77 ef0e333eb3ad582f9b876d443b2 


Borse 11100 00000 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 
प्रत :- 
१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग (व्यय-७/विनियम), मंत्रालय, मुंबई. 


) 

) प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस सह-आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, मुंबई. 
) 

) 


अपर पोलीस आयुक्त (सशस्त्र पोलीस), बृहन्मुंबई, मुंबई. 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रदेश, मुंबई (dora बांधकास fear, 
यंत्राळय यांनी दिलेल्या “Abstract” TAT TARTS). 
६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई (सार्वजनिक बांधकाय fear, 
FATS, यांनी GM “Abstract” CIT FARTS). 
) कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सार्वजनिक बांधकाम) विभाग, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई. 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
९) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१०) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, मुंबई. 
११) निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


